वर्ष ८ , अंक ५८ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ० . 


66 


प्राधिकृत प्रकाशन 

सोमवार , डिसेंबर १२ , २०२२ / अग्रहायण २१ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये १८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ चे कलम ३ ( १ ) अन्वये 

अधिसूचना 


क्रमांक साप्रवि -७७ ९ - एम -२०२२ . - 

महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ , 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ च्या अधिसूचनेद्वारे प्रकाशित करण्यात आलेला आहे . 


, 


हा अधिनियम प्रकाशित होण्यापूर्वी प्रख्यापित केलेल्या सन २०१५ चा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश दिनांक २८ एप्रिल २०१५ मधील कलम 
३ ( १ ) अन्वये व दिनांक २३ जून २०१५ च्या शासन निर्णयास अनुसरून विहित केलेल्या विविध १५ लोकसेवा व केंद्र शासनाच्या Ease of doing 
Business च्या अनुषंगाने महत्वाच्या असलेल्या मालमत्ता कर , पाणी पुरवठा , ना - हरकत प्रमाणपत्र व व्यवसाय परवाना या ४ घटकांतर्गत एकूण ३८ 
सेवा अधिसूचित करणेबाबत महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - २०१५ - प्र.क्र .३ ९ ८ - नवि -२० , 
दिनांक ०४ सप्टेंबर २०१७ अन्वये निर्देश प्राप्त झाले होते . यामधून चार सेवा वगळून ३४ सेवा व १५ सेवा अशा एकूण ४ ९ सेवेंकरीता व शासनाच्या 
प्रत्येक लोकसेवेसाठी आवश्यक कागदपत्रे " नियमानुसार शुल्क , नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी 
अधिसूचित करून त्याबाबतची अधिसूचना क्र . साप्रवि - ५०२ - एम , दिनांक ०५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे व त्यानुसार सध्या 
नागपूर महानगरपालिकेत कार्यवाही सुरू आहे . 

ना . - एक - अ -१ ( १७७८ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ , मधील कलम ३ ( १ ) मधील तरतुदीनूसार नागपूर महानगरपालिका ही “ सार्वजनिक प्राधिकरण 
म्हणून दिनांक ०५ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी शासन अधिसूचनेत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ४ ९ सेवा तसेच अधिसूचनेतील नगररचना विभागाची अनु . क्र . २० 
वरील ( जोते प्रमाणपत्र देणे ) ही सेवा वगळून त्यांचे ऐवजी ( मोबाईल टॉवर परवानगी ) ही महाराष्ट्र शासन यांचे निर्णय क्र . संकीर्ण -० ९२२- प्र.क्र . ३२ 
नवि -३२ , मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ अन्वये सेवा नव्याने संलग्न करण्यात येत आहे व जलप्रदाय विभागातील अनु . क्र . २ ९ , ( प्लंबर 
परवाना ) अनु . क्र . ३० ( प्लंबर परवाना नुतनीकरण ) या दोन सेवा अश्या एकूण ३ सेवा वगळून उर्वरीत ४७ सेवांकरिता खालील विवरणपत्रात नमूद 
लोकसेवेचे नाव , आवश्यक कागदपत्रे , फी सेवा देणारा पदनिर्देशित अधिकारी , नियत कालमर्यादा , प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी इत्यादी तपशिल 
या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करीत आहे . 


अ.क्र . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२ , २०२२ / अग्रहायण २१ , 


१ 


२ 


लोकसेवांची 
सूची 

( २ ) 


जन्म प्रमाणपत्र 

देणे 


मृत्यू प्रमाणपत्र 
देणे 


विवाह नोंदणी 
प्रमाणपत्र देणे 


आवश्यक कागदपत्र 


( ३ ) 


विहित नमुन्यातील अर्ज 

आवश्यक असल्यास 


विहित नमुन्यातील अर्ज 

आवश्यक असल्यास 


अनुसूची 

नियत निश्चित केलेली 
कालमर्यादा फी 

( ४ ) 

( ५ ) 

आरोग्य विभाग 

रु .१०० तात्काळ 


३. वयाचा पुरावा 

४. विवाहास उपस्थित 

साक्षीदारांचे स्वयंघोषणापत्र 
५. ९ ० दिवसानंतर नोंदणी 
असल्यास स्वंयघोषणापत्रे 


१ दिवस 
( तात्काळ ) 


३ दिवस 
( साधारण ) 


रु .२० साधारण 


१ दिवस रु .१०० तात्काळ 
( तात्काळ ) 


३ दिवस रु .२० साधारण 
( साधारण ) 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज ३ दिवस ३६५ दिवसांचे आंत 

२. वास्तव्याचा पुरावा 

अर्ज केल्यास 

रु .१००० 


३६५ दिवसानंतर 
अर्ज केल्यास 

रु .१००० 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 

( ६ ) 


संबंधित झोनचे 
झोनल अधिकारी 
तथा उपनिबंधक 
( जन्म - मृत्यू ) 


संबंधित झोनचे 
झोनल अधिकारी 
तथा उपनिबंधक 
( जन्म - मृत्यू ) 


संबंधित झोनचे 
झोनल अधिकारी 
तथा उपनिबंधक 
( जन्म - मृत्यू ) 


संबंधित झोनचे 
झोनल अधिकारी 
तथा उपनिबंधक 

( जन्म - मृत्यू ) 


प्रथम अपिलीय 
अधिकारी 

( ७ ) 


विवाह नोंदणी 
अधिनियम , १ ९ ८८ 
अन्वये प्राधिकृत 
अधिकारी संबंधित 
झोनचे वैद्यकीय 

अधिकारी 


सांख्यिकी अधिकारी 
( जन्म - मृत्यू ) 


सांख्यिकी अधिकारी 
( जन्म - मृत्यू ) 


सांख्यिकी अधिकारी 
( जन्म - मृत्यू ) 


सांख्यिकी अधिकारी 
( जन्म - मृत्यू ) 


( जन्म - मृत्यू ) 

विवाह नोंदणी सांख्यिकी अधिकारी 
अधिनियम , १ ९ ८८ 
अन्वये प्राधिकृत 
अधिकारी संबंधित 
झोनचे वैद्यकीय 
अधिकारी 


शके १ ९ ४४ 


वैद्यकीय आरोग्य 
अधिकारी ( एम ) 


द्वितीय अपिलीय 
अधिकारी 

( ८ ) 


वैद्यकीय आरोग्य 

अधिकारी तथा 
निबंधक 
( जन्म - मृत्यू ) 


वैद्यकीय आरोग्य 

अधिकारी तथा 
निबंधक 
( जन्म - मृत्यू ) 


वैद्यकीय आरोग्य 

अधिकारी तथा 
निबंधक 
( जन्म - मृत्यू ) 


वैद्यकीय आरोग्य 

अधिकारी तथा 
निबंधक 

( जन्म - मृत्यू ) 


वैद्यकीय आरोग्य 
अधिकारी ( एम ) 


अति . आयुक्त 
( शहर ) 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२ , २०२२ / अग्रहायण २१ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

झोन कार्यालय / कर व कर आकारणी विभाग 

निरंक 

निशुल्क 


( २ ) 


( अ ) मालमत्ता 
कर उतारा देणे 

( DCB ) 

( ब ) जमाबंदी 

प्रत 


थकबाकी 
नसल्याचा 

दाखला देणे 


( ३ ) 


नोंद प्रमाणपत्र 
दाखला देणे 


नागपूर महानगरपालिकेच्या 

वेब पोर्टल वर उपलब्ध 

आहे . 


विहीत नमुन्यातील 
अर्ज 


विहीत नमुन्यातील 
अर्ज 


६ अ ) दस्तऐवजाच्या १. विहित नमुन्यातील अर्ज २० दिवस 

आधारे मालमत्ता २. थकबाकी नसल्याचा दाखला . 

हस्तांतरण 


३. दस्तऐवजाची प्रत 


( खरेदी प्रत / बक्षिसपत्र / 


वाटणीपत्र / मृत्यूपत्र वारसा 

हक्काचे दस्तावेज / नासुप्र / 
नझुल / मनपाचे लिज 
बाबतचे दस्तावेज ) 


४. नगर भूमापन विभागाची 
आखीवपत्रिका 


५. मनपाचे पाणी बिल 

६. इलेक्ट्रिक बिल 

७. मनपाने नासुप्रने मंजूर 

केलेल्या बांधकाम 
नकाशाची प्रत 

८. ७/१२ ची अद्यावत प्रत 

९ . इतर कागदपत्र 


( खरेदी प्रत / बक्षिसपत्र / 


ब ) वारसाहक्काने १. विहित नमुन्यातील अर्ज २० दिवस 

मालमत्ता नोंद २. थकबाकी नसल्याचा दाखला . 

प्रमाणपत्र देणे ३. दस्तऐवजाची प्रत 


वाटणीपत्र / मृत्यूपत्र वारसा 

हक्काचे दस्तावेज / नासुप्र / 
नझुल / मनपाचे लिज 
बाबतचे दस्तावेज ) 


४. नगर भूमापन विभागाची 
आखीवपत्रिका 


१ महिना 


५. मनपाचे पाणी बिल 

६. इलेक्ट्रिक बिल 

७. मनपाने / नासुप्रने मंजूर 


७ दिवस 


केलेल्या बांधकाम 
नकाशाची प्रत 

८. ७/१२ ची अद्यावत प्रत 

९ . इतर कागदपत्र 


रु .२० मनपा 

अभिलेख विभागा 
कडून देण्यात येते 

निशुल्क 


रु .१००० शुल्क 
विलंब शुल्क 
रु .५० 


रु .५०० शुल्क , 

विलंब शुल्क 
रु .५० 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


अभिलेखपाल 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


( ७ ) 


संबंधित झोनचे 

सहा अधिक्षक 


अधिक्षक 
( साप्रवि ) 


संबंधित झोनचे 

सहा . अधिक्षक 


संबंधित झोनचे 
अधिक्षक 

सहा . 


संबंधित झोनचे 
सहा . अधिक्षक 


( ८ ) 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


सहा . आयुक्त 
( साप्रवि ) 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 
सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


३ 


४ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२ , २०२२ / अग्रहायण २१ , 


( २ ) 

७ अ ) नव्याने कर 

आकारणी 


ब ) नव्याने कर 
आकारणी 
( नामांतरणासह ) 


( ३ ) 

( ४ ) 

१. विहित नमुन्यातील अर्ज २५ दिवस 

२. प्रत ( खरेदी प्रत थकबाकी 

नसल्याचा दाखला 


३. दस्तऐवजाची / बक्षिसपत्र / 
वाटणीपत्र / मृत्यूपत्र / 
वारसा हक्काचे दस्तावेज / 
नासुप्र / नझुल / मनपाचे लिज 
बाबतचे दस्तावेज 


४. नगर भूमापन विभागाची 
आखीवपत्रिका 


५. मनपाचे पाणी बिल 

६. इलेक्ट्रिक बिल 

७. मनपाने नासुप्रने मंजूर 

केलेल्या बांधकाम 
नकाशाची प्रत 


८. ७/१२ ची अद्यावत प्रत 

९ . भोगवटा प्रमाणपत्र 

१०. मालमत्तेचे बांधकाम पूर्ण 

झाल्याचे प्रमाणपत्र 


११. इतर कागदपत्रे . 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 

२. प्रत ( खरेदी प्रत थकबाकी 
नसल्याचा दाखला ) 


३. दस्तऐवजाची / बक्षिसपत्र / 
वाटणीपत्र / मृत्यूपत्र / 
वारसा हक्काचे दस्तावेज / 
नासुप्र / नझुल / मनपाचे लिज 
बाबतचे दस्तावेज 


४. नगर भूमापन विभागाची 
आखीवपत्रिका 


५. मनपाचे पाणी बिल 

६. इलेक्ट्रिक बिल 

७. मनपाने नासुप्रने मंजूर 

केलेल्या बांधकाम 
नकाशाची प्रत 


८. ७/१२ ची अद्यावत प्रत 

९ . भोगवटा प्रमाणपत्र 

१०. मालमत्तेचे बांधकाम पूर्ण 

झाल्याचे प्रमाणपत्र 


११. इतर कागदपत्रे . 


अनुसूची- चालू 

( ५ ) 

निशुल्क 


रु .१००० 

विलंब शुल्क 
रु .५० 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


( ७ ) 
संबंधित झोनचे 

सहा . अधिक्षक 


संबंधित झोनचे 
सहा . अधिक्षक 


शके १ ९ ४४ 


( ८ ) 

संबंधित झोनचे 
सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


( १ ) 

८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२ , २०२२ / अग्रहायण २१ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

( ५ ) 

निशुल्क 


( २ ) 

पुनः कर 
आकारणी / मालमत्ता 


कर अद्यावत 

करणे 


९ कराची मागणी 

पत्र तयार 

करणे 


१० अ ) कर माफी 


( ३ ) 

१. विहित नमुन्यातील अर्ज 


मिळणे , माजी 
सैनिक व त्याचे 
विधवा पत्नीच्या 

नावे असलेल्या 


२. प्रत ( खरेदी प्रत थकबाकी 
नसल्याचा दाखला ) 


ना . - एक - अ -२ ( १७७८ ) . 


३. दस्तऐवजाची / बक्षिसपत्र / 
वाटणीपत्र / मृत्यूपत्र / 
वारसा हक्काचे दस्तावेज / 
नासुप्र / नझुल / मनपाचे लिज 
बाबतचे दस्तावेज 


४. नगर भूमापन विभागाची 
आखीवपत्रिका 


५. मनपाचे पाणी बिल 

६. इलेक्ट्रिक बिल 

७. मनपाने नासुप्रने मंजूर 

केलेल्या बांधकाम 
नकाशाची प्रत 


८. ७/१२ ची अद्यावत प्रत 

९ . मालमत्तेचे बांधकाम पूर्ण 
झाल्याचे प्रमाणपत्र 


१०. इमारतीचा बांधकाम नकाशा 
मंजूर असल्यास मंजूर 
नकाशाची प्रत 

११. भोगवटा प्रमाणपत्र 


१२. इतर कागदपत्र . 


नागपूर मनपाच्या झोन निरंक 
द्वारे मागणीपत्र 

नागरिकांना घरोघरी 

वाटप करण्यात येते 


सैनिकांनी मा . राष्ट्रपती , 

भारत सरकारद्वारा प्राप्त 

उत्कृष्ट कामगिरीबाबतचे 

मालमत्ता / पोलीस प्रमाणपत्राची साक्षांकित 

दलातील व 

नक्षलवाद 

हल्ल्यात शहीद 

झाले त्यांचे 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस 

२. शौर्य पदक धारक 


( ४ ) 

१५ दिवस 


प्रत 

३. माजी सैनिक / सैनिक विधवा 

व अवलंबितांचे ओळखपत्र 


४. मालमत्ता कराची वर्ष २०१५ 

२०१६ कर भरल्याची 

पावती 


विधवा पत्नीच्या 

नावे असलेल्या 
मालमत्ता / अग्नि -५ . डिस्चार्ज बुकाची प्रथम 

शमन विभागातील 

कर्मचारी शहीद 
झाले त्यांच्या 

पृष्ठ कौटुंबिक विवरण 
पत्राची प्रत , निवृत्ती वेतन 
घेत असलेल्या बँक 
( पी.डी.ओ. ) यांचे पत्र 


निशुल्क 


रु .१० प्रति 

मालमत्ता 


( ६ ) 

संबंधित कर 

निरीक्षक 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


( ७ ) 

संबंधित झोनचे 

सहा . अधिक्षक 


संबंधित झोनचे 
सहा . अधिक्षक 


संबंधित झोनचे 

सहा अधिक्षक 


( ८ ) 

संबंधित झोनचे 
सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 
सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


६ 


( १ ) 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२ , २०२२ / अग्रहायण २१ , 


( २ ) 

( ३ ) 

विधवा पत्नीच्या ६. शासन मान्यता प्राप्त 
नावे असलेल्या माजी सैनिक संघटनेचे 

मालमत्ता 

ओळखपत्राची छायांकित 
प्रत अथवा जिल्हा सैनिक 
कल्याण कार्यालयाकडील 
ओळखपत्राची छायांकित 


१४ 


ब ) धर्मदाय 


संस्थेच्या माल 

कीच्या मालमत्ता 

करीता मालमत्ता 

कर मधील 

सामान्य कर 

पथकर व 

मनपाच्या 

शिक्षण करात 

माफी देणे 


रहिवासी 

नसलेल्या 


मालमत्ता करात 

सुट मिळणे 


१२ स्वयंमुल्यांकन 


ब ) मालमत्ता कर 

मागणी रकमे 

विरुद्ध आक्षेप 

नोंदविणे 


प्रत 

७. प्रत्येक वर्षी हयात 


उपविभागामध्ये 

मालमत्ता विभाजक 


असल्याबाबतचा स्थानिक 

नगर सेवकांचा दाखला 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस 

२. धर्मदाय आयुक्त कार्यालय 

नोंदणी क्रमांक प्रमाणपत्र 


३. अर्ज करण्याच्या तारखे 

पूर्वी ३ वर्षाचा लेखा 

परिक्षण अहवाल 


( ४ ) 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस 

२. आवश्यक दस्ताऐवज 

अद्यावत मालमत्ता कर 

रक्कम जमा केल्याची 
पावती 


विहीत नमुन्यातील 
अर्ज 


१३ अ ) कराधान नियम १. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस 

१५/२ नोटीस 

विरुद्ध आक्षेप 
नोंदविणे 


२. आवश्यक दस्ताऐवज 

३. अटी लागू 


१५ दिवस 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस 

२. आवश्यक दस्ताऐवज 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस 

२. थकबाकी नसल्याचा दाखला 

३. मालकी हक्काचे कागदपत्रे 
( खरेदी प्रत , वाटणीपत्र , 
बक्षिसपत्र , इत्यादी ) 


अनुसूची- चालू 

( ५ ) 


रु .१० प्रति 

मालमत्ता 


रु .१५ प्रति 

मालमत्ता 


निःशुल्क 


निःशुल्क 


मालमत्ता कर 

रकमेच्या ५० टक्के 

रक्कम नागपूर 

मनपा निधीत 

जमा करावे 


रु .५०० प्रति 

प्रकरण 


( ६ ) 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


( ७ ) 


संबंधित झोनचे 

सहा . अधिक्षक 


संबंधित झोनचे 
सहा . अधिक्षक 


संबंधित झोनचे 

सहा . अधिक्षक 
संबंधित झोनचे 

सहा . अधिक्षक 


संबंधित झोनचे 

सहा . अधिक्षक 


संबंधित झोनचे 

सहा अधिक्षक 


शके १ ९ ४४ 


( ८ ) 


संबंधित झोनचे 
सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 
सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 
सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

१५ इमारत पाडण्यात १. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस 

आलेल्या माल 

२. थकबाकी नसल्याचा दाखला 

मत्तेकरीता अद्यावत 


१६ 


१७ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२ , २०२२ / अग्रहायण २१ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

( ५ ) 

निःशुल्क 


२० 


मालमत्ता कर 

आकारणी करणे . 


मलःनिसारण 
जोडणी देणे . 


झोन दाखला 

देणे ( भाग 
नकाशाची प्रत 

देण्यात येते ) . 


भाग नकाशा 
देणे . 


१ ९ अ ) बांधकाम 


परवाना देणे 

( निर्णय घेणे ) 

भुखंडाचे क्षेत्र 
५००० चौ.मी. 
पर्यंत . 


ब ) भुखंडाचे क्षेत्र 

५००० चौ.मी. 

पेक्षा अधिक 

करीता . 


भोगवटा 

प्रमाणपत्र देणे . 


५००० चौ . मी . 
पर्यंत . 


५००० चौ . मी . 

पेक्षा जास्त . 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस 

२. जागा मालकी कागदपत्रे 


३. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज ७ दिवस 

२. ७/१२ उतारा / सिटी सर्वे 

उतारा 


३. मोजणी नकाशा / सिटी 

सर्वे नकाशा 

१. विहित नमुन्यातील अर्ज ३ दिवस 

२.७ / १२ उतारा / सिटी सर्वे 

उतारा 


३. मोजणी नकाशा / सिटी 

सर्वे नकाशा 


सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग 

रु .१००० प्रति 
जोडणी ( रोड कटिंग 
चार्जेस वगळून ) सदर 
भागात वाहिनी 

उपलब्ध असल्यास 


४. बांधकाम आराखडा 

५. मोजणी नकाशा 

६. मंजूर रेखांकरनाची प्रत 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज ६० दिवस परिपत्रकानुसार 

२. वास्तुविशारदाचा दाखला 

३. मालकी हक्काची कागद 

पत्रे 


३. जात प्रमाणपत्र 

४. घर मालक / वास्तुविशारद 

यांचे पूर्णत्वाचे स्वयं 
घोषणापत्र 


नगर रचना विभाग 

रु .३०० / 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज ३० दिवस 

२. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र 


निःशुल्क 


६० दिवस परिपत्रकानुसार 


( ६ ) 

संबंधित कर 
निरीक्षक 


रु .२ चौ.मी. 

( कमीतकमी 

रु .१००० ) 


उप अभियंता 


संबंधित कनिष्ठ 
अभियंता 


संबंधित कनिष्ठ 
अभियंता 


नगर रचनाकार / 
उप अभियंता 


मा . आयुक्त यांच्या 
मान्यतेनंतर 


नगर रचनाकार / 
उप अभियंता 


( ७ ) 

संबंधित झोनचे 

सहा . अधिक्षक 


संबंधित झोनचे 

कार्यकारी 
अभियंता 


नगर रचनाकार / 
उप अभियंता 


नगर रचनाकार / 
उप अभियंता 


उपसंचालक , 

नगररचना 


उपसंचालक , 
नगररचना 


उपसंचालक , 
नगररचना 


( ८ ) 

संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 
सहा . आयुक्त 


उपसंचालक , 
नगररचना 


उपसंचालक , 

नगररचना 


मा . आयुक्त 


मा . आयुक्त 


मा . आयुक्त 


७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२ , २०२२ / अग्रहायण २१ , 


( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

२१ अ ) मोबाईल टॉवर १. विहित नमुन्यातील अर्ज ६० दिवस 

परवाना 


( Mobile 

Tower 


२२ अ ) नविन नळ 


Approval ) 

( Ground 

Base Tower 

पुरावा 

& Roof Top ४. वैध भाडेकरारनामा 

Tower ) . 

५. स्थळाचा नकाशा 

६. ज्या इमारतीवर टॉवर 

उभारायचा आहे त्याचे 
वैध भोगवटा प्रमाणपत्र 
७. संबंधित इमारतीच्या / 
जमिनीच्या मालकाचे 
ना - हरकत प्रमाणपत्र 


जोडणी देणे , 


२५ मि.मी. 
व्यासापर्यंत 


सर्व प्रकारच्या 

घरगुती . 


२. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 
दिलेला पुरावा 


ब ) २५ मि.मी. 

व्यासापेक्षा 


३. संबंधित इमारतीच्या 

मालकीच्या हक्काचा 


८. सक्षम प्राधिका - याचा 
अग्निशमन ना - हरकत 

दाखला 


९ . सक्षम प्राधिका - याचे 

संरचनात्मक स्थिरता 
प्रमाणपत्र 


१०. पर्यावरण विभागाची 

ना - हरकत 


११. संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे ना - देय 

प्रमाणपत्र 


१२. शासन वेळोवेळी निश्चित 

करेल असे इतर आवश्यक 
परवाने / दस्ताऐवज 


अनुसूची- चालू 

( ५ ) 

शासनाने विहित 
केलेले व 
महानगरपालिका 


स्तरावर निश्चित 

केलेले दर अनामत 


जास्त सर्व 

प्रकारच्या घरगुती ३. थकबाकी नसल्याचा 

व सर्व 

दाखला 

व्यावसायिक . 


रक्कम 

रु .१००००० / 

प्रशासकीय शुल्क 

रु .१००००० / 


जलप्रदाय विभाग 

१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस नळाचा आकार व 

२. जागा मालकी कागदपत्रे 

वापरानुसार 
उपविधीत ठरविलेले 

३. थकबाकी नसल्याचा 

दरानुसार ( सदर 

दाखला 

भागात जलवाहिनी 

उपलब्ध असल्यास ) 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस नळाचा आकार व 

२. जागा मालकी कागदपत्रे 

वापरानुसार 


उपविधीत ठरविलेले 

दरानुसार ( सदर 

भागात जलवाहिनी 

उपलब्ध असल्यास ) 


संबंधित कनिष्ठ 
अभियंता 


संबंधित झोनचे 
डेलिगेट 


संबंधित झोनचे 

डेलिगेट 


( ७ ) 

उप अभियंता 


उप अभियंता 

जलप्रदाय 
विभाग 


उप अभियंता 

जलप्रदाय 

विभाग 


शके १ ९ ४४ 


( ८ ) 
उपसंचालक , 

नगररचना 


कार्यकारी अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


कार्यकारी अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


( १ ) 

( २ ) 

२३ मालकी हक्कात 
बदल करणे . 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२ , २०२२ / अग्रहायण २१ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

( ५ ) 

रु .१०० / 


नळ जोडणी 

आकारामध्ये 

बदल करणे . 


३२ 


तात्पुरते 

कायमस्वरुपी 
नळजोडणी 
खंडीत करणे . 


पुनः जोडणी 

करणे . 


वापरामध्ये 
बदल करणे . 


पाणी देयक 
तयार करणे . 


थकबाकी 
नसल्याचा दावा . 


३० नादुरूस्त मिटर 
तक्रार करणे . 


३१ अनधिकृत नळ 

जोडणी तक्रार . 


पाण्याची दबाव 
क्षमता तक्रार . 


३३ पाण्याची गुणवत्ता 

तक्रार . 

ना . - एक - अ -३ ( १७७८ ) . 


( ३ ) 

( ४ ) 

१. विहित नमुन्यातील अर्ज ७ दिवस 

२. जागा मालकी कागदपत्रे 

३. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस नळाचा आकार व 

२. जागा मालकी कागदपत्रे 

३. थकबाकी नसल्याचा 

वापरानुसार उपविधीत 
ठरविलेले दरानुसार 
( सदर भागात 
जलवाहिनी उपलब्ध 

दाखला 

असल्यास ) 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज ७ दिवस 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला 


विहित नमुन्यातील 
अर्ज 


विहित नमुन्यातील ३ दिवस 

अर्ज 


विहित नमुन्यातील 
अर्ज 


विहित नमुन्यातील 
अर्ज 


विहित नमुन्यातील 
अर्ज 


३ दिवस 


विहित नमुन्यातील 
अर्ज 


७ दिवस 


७ दिवस 


३ दिवस 


३ दिवस 


घरगुती वापर 
रु .७३ ९ / - प्रति जोडणी 
व्यावसायिक वापर 
रु .२२१७ / - प्रति जोडणी 


घरगुती वापर 
रु . ७३८ / - प्रति जोडणी 

व्यावसायिक वापर 

रु . १ ९ १५ / - प्रति जोडणी 


अर्ज निःशुल्क 
वापरामध्ये बदल 
करण्यास्तव जोडपत्र 
' अ ' प्रमाणे सुरक्षा ठेव 
रकमेची आकारणी 
करण्यात येईल 

निःशुल्क 


निःशुल्क 


निःशुल्क 


निःशुल्क 


निःशुल्क 


निःशुल्क 


( ६ ) 

संबंधित झोनचे 
डेलिगेट 


संबंधित झोनचे 
डेलिगेट 


संबंधित झोनचे 
डेलिगेट 


संबंधित झोनचे 
डेलिगेट 


संबंधित झोनचे 
डेलिगेट 


संबंधित झोनचे 
डेलिगेट 


संबंधित झोनचे 
डेलिगेट 


संबंधित झोनचे 
डेलिगेट 


संबंधित झोनचे 
डेलिगेट 


संबंधित झोनचे 
डेलिगेट 


संबंधित झोनचे 
डेलिगेट 


( ७ ) 

उप अभियंता , 

जलप्रदाय विभाग 


उप अभियंता , 

जलप्रदाय विभाग 


उप अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


उप अभियंता , 

जलप्रदाय विभाग 


उप अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


उप अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


उप अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


उप अभियंता , 

जलप्रदाय विभाग 


उप अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


उप अभियंता , 

जलप्रदाय विभाग 


उप अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


( ८ ) 

कार्यकारी अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


९ 


कार्यकारी अभियंता , 

जलप्रदाय विभाग 


कार्यकारी अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


कार्यकारी अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


कार्यकारी अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


कार्यकारी अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


कार्यकारी अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


कार्यकारी अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


कार्यकारी अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


कार्यकारी अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


कार्यकारी अभियंता , 
जलप्रदाय विभाग 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२ , २०२२ / अग्रहायण २१ , 


( १ ) 


३४ 


३६ 


( २ ) 


३८ 


ना - हरकत दाखला 

देणे 


( ३ ) 


अग्निशमन १. विहित नमुन्यातील अर्ज ७ दिवस 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला 


३. वास्तुशिल्पकार यांचा 
अर्ज 


४. आग प्रतिबंधक उपाय 

योजनाबाबतची रुपरेषा 


नविन परवाना 
मिळणे 


५. अग्निशमन सेवा शुल्क व 
उंच इमारत निधी 
भरल्याची पावती 


३५ अग्निशमन अंतिम १. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस म.न.पा. स्तरावर 

ना - हरकत दाखला 

निश्चित केलेले 

२. थकबाकी नसल्याचा 

देणे 

दाखला 


३. वास्तुशिल्पकार यांचा 
अर्ज 


४. अग्निशमन यंत्रणा 
उभारणी केल्याचे 

प्रमाणपत्र 


५. लायसन्स एजन्सी यांचे 

नमुना - अ 


६. विकासक / सोसायटी यांचे 

अग्निशमन यंत्रणा 
सुस्थितीत ठेवण्याचे 
हमीपत्र 


मंडपासाठी १. योग्य प्रकारे भरलेले 
अर्ज 

ना - हरकत 

प्रमाणपत्र 

२. रस्ता पुनर्स्थापन करार 


३७ व्यापार / व्यवसाय / १. योग्य प्रकारे भरलेले 

साठा करणेसाठी 

अर्ज 

ना - हरकत प्रमाणपत्र 


( ४ ) 


१. योग्य प्रकारे भरलेले 
अर्ज 


२. कोणताही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 


७ दिवस 


७ दिवस 


अनुसूची- चालू 
( ५ ) 

अग्निशमन विभाग 


१५ दिवस 


म.न.पा. स्तरावर 

निश्चित केलेले 


दर 


दर 


स्थावर विभाग 


म.न.पा. स्तरावर 

निश्चित केलेले 


दर 


बाजार विभाग 


रु . ५०० 


रु .१०० प्रति 
माह परवाना 

( किमान ३ वर्षाकरिता ) 


( ६ ) 


उपमुख्य अग्निशमन 

अधिकारी 

अग्निशमन 
विभाग 


उपमुख्य अग्निशमन 
अधिकारी 
अग्निशमन 
विभाग 


संबंधित झोनचे 
सहा . आयुक्त 


बाजार निरीक्षक 


बाजार निरीक्षक 


( ७ ) 


मुख्य अग्निशमन 
अधिकारी 

अग्निशमन 
विभाग 


मुख्य अग्निशमन 
अधिकारी 
अग्निशमन 
विभाग 


उपआयुक्त 
( स्थावर ) 


संबंधित झोनचे 
सहा . 

आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


शके १ ९ ४४ 


( ८ ) 


अति . आयुक्त 
( शहर ) 

अग्निशमन 

विभाग 


अति . आयुक्त 
( शहर ) 

अग्निशमन 

विभाग 


अति . आयुक्त 


उपायुक्त 

( बाजार ) 


उपायुक्त 

( बाजार ) 


( १ ) 

३ ९ 


४० 


४१ 


४२ 


४३ 


४५ 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२ , २०२२ / अग्रहायण २१ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 

( ५ ) 

रु .१०० 

प्रति माह 

( किमान ३ वर्षाकरिता ) 


४७ 


( २ ) 

परवान्याचे 
नुतनीकरण 


परवाना 

हस्तांतरण 


परवाना 
दुय्यम प्रत 


४४ परवाना धारक / 
भागीदाराचे 

नाव बदलणे 


व्यवसायाचे 
नाव बदलणे 


भागीदाराच्या 

संख्येत बदल 
( वाढ / कमी ) 


परवाना रद्द 
करणे 


कालबाह्य 
परवान्यासाठी 


( ३ ) 

१. योग्य प्रकारे भरलेले 
अर्ज 


२. कोणताही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 


२. कोणताही थकबाकी 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 

व्यवसाय बदलणे १. योग्य प्रकारे भरलेले 
अर्ज 


नागपूर : 

दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ . 


१. योग्य प्रकारे भरलेले 
अर्ज 


२. कोणताही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 


१. योग्य प्रकारे भरलेले 
अर्ज 


२. कोणताही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 

१. योग्य प्रकारे भरलेले 
अर्ज 


२. कोणताही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 

१. योग्य प्रकारे भरलेले 
अर्ज 


२. कोणताही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 

योग्य प्रकारे भरलेले 
अर्ज 


योग्य प्रकारे भरलेले 
अर्ज 


१. योग्य प्रकारे भरलेले 

अर्ज 


नुतनीकरण सुचना २. कोणताही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 


( ४ ) 

१५ दिवस 


१५ दिवस परवाना हस्तांतरण 
फीरु .१००० 

रु .१०० प्रति माह 

पुढील ( किमान ३ 
वर्षाकरिता ) 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


रु .१०० 


रु .५०० 


१५ दिवस परवाना फी रु .५०० 

रु .१०० प्रति माह 
पुढील ( किमान ३ 
वर्षाकरिता ) 


१५ दिवस परवाना फी रु .१००० 

रु .१०० प्रति माह 
पुढील ( किमान ३ 
वर्षाकरिता ) 


१५ दिवस 


१५ दिवस परवाना हस्तांतरण 

फीरु .१००० 

रु .१०० प्रति 

माह पुढील 
( किमान ३ वर्षाकरिता ) 

रु .५०० 


१५ दिवस विलंब शुल्क प्रति 

माहरु .१००० 

रु .१०० 

प्रति माह 
( किमान ३ वर्षाकरिता ) 


बाजार निरीक्षक 


बाजार निरीक्षक 


बाजार निरीक्षक 


बाजार निरीक्षक 


बाजार निरीक्षक 


बाजार निरीक्षक 


बाजार निरीक्षक 


बाजार निरीक्षक 


बाजार निरीक्षक 


( ७ ) 

संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . 

आयुक्त 


संबंधित झोनचे 
सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


संबंधित झोनचे 

सहा . आयुक्त 


( ८ ) 

उपायुक्त 
( बाजार ) 


उपायुक्त 

( बाजार ) 


उपायुक्त 

( बाजार ) 


उपायुक्त 

( बाजार ) 


उपायुक्त 

( बाजार ) 


उपायुक्त 

( बाजार ) 


उपायुक्त 

( बाजार ) 


उपायुक्त 

( बाजार ) 


उपायुक्त 

( बाजार ) 


राधाकृष्णन बी . ( भा.प्र.से ) , 
आयुक्त , 

नागपूर महानगरपालिका , नागपूर . 


११ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


